RNINo . MAHBIL/ 2009/ 35526 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

चार - क 


भाग 


वर्ष ४, अंक २५ ] 


[ पृष्ठे ३ 


गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८ / भाद्रपद १-७, शके १९ ४० 

[ किंमत : रुपये ६.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिका- यांनी तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक 
नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त, आयुक्त 
( राज्य उत्पादन शुल्क ), जिल्हा दंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व 
निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो. 


THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 


ORIGINAL SIDE 


NOTIFICATION 


No. G /769/ 1068-1077 . — It is hereby notified that the application for voluntary retirement of 
Shri Vijay Vasant Gajre , Associate , High Court , Original Side , Bombay has been accepted by the 
Hon ble the then Acting Chief Justice . 

Shri Vijay Vasant Gajre , Associate is retired voluntarily with effect from 16th August 2018 ( A.O.H.). 


By order and in the name of the Hon ble the then Acting Chief Justice, 


ANIRUDDHA M. CHANDEKAR, 


High Court, Original Side, Bombay , 
dated the 16th August 2018 . 


Prothonotary and Senior Master, 
I/ c. Registrar ( O.S.), High Court, Bombay . 


( १ ) 


भाग चार - क -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८ / भाद्रपद १-७, शके १९ ४० 


नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक , नागरी पुरवठा यांचे कार्यालय 
रॉयल इन्शुरन्स इमारत , ५ वा मजला, १४ , जमशेटजी टाटा रोड, 

चर्चगेट , मुंबई ४०० ०२० , दिनांक १६ ऑगस्ट २०१८ . 
वाचा.- ( १ ) क्र . निशि / केरो/ २०१७ / १८ / प्र.क्र . १२ / सहा / जा . २२० , दिनांक १ ऑगस्ट २०१८ . 

( २) शासन पत्र क्रमांक रॉकेल -२०१८ / प्र.क्र . १/ ना.पु. २७, दिनांक १४ मे २०१८ . 
( ३ ) राज्यस्तरीय समन्वयक , तेल उद्योग यांचा दिनांक १६ ऑगस्ट २०१८ रोजी प्राप्त ई- मेल संदेश . 
( ४ ) दि केरोसीन ( रेस्ट्रीक्शन ऑन यूज अॅण्ड फिक्सेशन ऑफ सिलिंग प्राईस ) ऑर्डर , १९९ ३. 

अधिसूचना 
क्रमांक निशि / केरो / २०१७/ १८ / प्र . क्र . १२ / सहा / जा . २४४. - शासनाने संदर्भ क्र . २ च्या पत्रान्वये नियंत्रक , शिधावाटप व संचालक , 
नागरी पुरवठा, मुंबई यांनी राज्यस्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग यांच्याकडून सुधारित डेपो दर प्राप्त करून घेऊन त्या आधारे केरोसीनचे 
दर सुधारित करण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेशित केले आहे ; 

ज्याअर्थी, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील एक्स - डेपो दरामध्ये दिनांक १६ ऑगस्ट २०१८ पासून सुधारणा केलेली असल्याचे 
राज्यस्तरीय समन्वयक , तेल उद्योग , मुंबई यांनी या कार्यालयास संदर्भ क्र . ३ च्या ई-मेल संदेशाद्वारे कळविले आहे. त्या अनुषंगाने सुधारित 
एक्स - डेपो दराचा तक्ता सोबत पाठवून सदर सुधारित एक्स- डेपो दराच्या अनुषंगाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करण्यात 
येणा- या केरोसीनचे घाऊक व किरकोळ विक्री दर निश्चित करून त्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे 


•. 


त्याअर्थी, वाचा क्र . ( ४ ) मध्ये नमूद आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , दिलिप शिंदे, नियंत्रक , शिधावाटप व संचालक , 
नागरी पुरवठा, मुंबई , 

मुंबई शहर शिधावाटप क्षेत्रातील (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर ), केरोसीनच्या घरगुती वापराचे घाऊक व किरकोळ विक्रीचे 
दर दिनांक १६ ऑगस्ट २०१८ पासून पुढील आदेश होईपर्यंत तात्काळ अंमलात आणणेकरिता पुढीलप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे : 


अ.क्र . 


बाब 


सध्याचा दर 
( रुपये प्रति कि . लि .) 

( ३ ) 


सुधारित दर 
( रुपये प्रति कि . लि .) 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


२३०५२.०० 


११५२.६० 


२४२०४.६० 


१००८.८३ 


९९ .०० 


२८०.७ ९ 


७०.२० 


ए एक्स डेपो दर ( रुपये प्रति कि . लि .) 

२२८०२.०० 
बी वस्तू व सेवा कर ( जी.एस.टी. ) @ ५ % 

११४०.१० 
सी घाऊक विक्रेत्यांसाठी 

एकूण खरेदी किंमत [ ए + बी ] 

२३ ९ ४२.१० 
डी ( i) घाऊक विक्रेत्याचे कमिशन 

१००८.८३ 
(ii) तापमान बदलामुळे येणा- या घटीच्या व हाताळणूक तुटीच्या प्रतिपूर्तीसाठी 

९९ .०० 
असाधारण भत्ता . 
( iii ) ( A ) वाहतूक खर्च 

२८०.७ ९ 
( B ) डिझेलव्यतिरिक्त अनुषंगिक बाबींचा खर्च 

७०.२० 
( C ) डिझेलवरील खर्चात झालेली वाढ 

५३.८५ 
एकूण वाहतूक खर्च ( A + B + C ) 

४०४.८४ 
(iv ) पथ कर ( Toll Tax ) 

७०.०० 
( v ) घाऊक वितरकांना पूर्णांकाचा लाभ 

३.४३ 
( vi ) एकूण किंमतवाढ : [ डी ( i) + डी ( ii ) + डी (iii ) + डी (iv ) + डी ( v)] १५८६.१० 
इ एकूण किंमतवाढीवर, वस्तू व सेवा कर ( जी.एस.टी. ) @ ५ % 

७ ९.३० 
[ डी ( vi ) च्या ५ % ] . 
एफ एकूण-[ सी + डी (vi ) + इ] घाऊक विक्रीचा दर 

२५६०७.५० 


५३.८५ 


४०४.८४ 


७०.०० 


१.०४ 


१५८३.७१ 


७ ९.१ ९ 


२५८६७.५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- क , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २३-२९ , २०१८ / भाद्रपद १-७, शके १९ ४० 


३ 


अ.क्र . 


बाब 


सध्याचा दर 
( रुपये प्रति कि . लि .) 

( ३ ) 


सुधारित दर 
( रुपये प्रति कि . लि .) 

( ४ ) 


( २ ) 


एफ-१ किरकोळ विक्रेत्यांसाठी खरेदी किंमत 


२५६०७.५० ** 
(किंमत रुपये 

२४३८८.० ९ + 
वस्तू व सेवा कर 
रुपये १२१ ९ .४१ ) 


२५८६७.५० 
(किंमत रुपये 

२४६३५.७१+ 
वस्तू व सेवा कर 
रुपये १२३१.७ ९ ) 


जी 


४५०.०० 


४५०.०० 


२२.५० 


२२.५० 


किरकोळ विक्रेत्याचे कमिशन ( तुटीच्या लाभांसह ) 
एच किरकोळ विक्रेत्याचे कमिशन ( तुटीच्या लाभांसह ) वर टक्के वस्तू व सेवा 

कर ( जी.एस.टी.), ( जी च्या ५ टक्के ). 
आय किरकोळ विक्री दर ( रुपये प्रतिकिलो लीटर ) 


२६०८०.०० ** 
(किंमत रुपये 

२४८३८.० ९ + 
वस्तू व सेवा कर 


२६३४०.०० ** 
(किंमत रुपये 

२५०८५.७१+ 
वस्तू व सेवा कर 
रुपये १२५४.२ ९ ) . 


रुपये १२४१.९ १ ) . 


4. 


किरकोळ विक्री दर ( रुपये प्रतिलीटर ) 


२६.०८ 


२६.३४ 


शासन परिपत्रक क्र . अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग क्रमांक केईआर . १३७६ / ३७६ ९/ सतरा , दिनांक १७ डिसेंबर १९ ७६ 
नुसार पुर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर ( घाऊक वितरक ) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. 

दिलीप शिंदे , 

नियंत्रक , 
शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


